गडचिरोली जिल्ह्यातील शाश्वत बांबू 
व्यवस्थापनाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक लवेसू-२०२३/प्र.क्र.११४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- महसूल व वन विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय, दिनांक २६ जुले,२०२३ 
प्रस्तावना :- 


वनविभाग गडचिरोली, आलापल्ली व वडसा मध्ये सामूहिक वन हक्क व पेसा अंतर्गत शाश्वत बांबू 
व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी वाचा येथील नमूद शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णयास शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


वाचा येथील नमूद शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


परिच्छेद या ऐवजी असे वाचावे 
क्रमांक 
| वनविभाग गडचिरोली, आलापल्ली व वनविभाग गडचिरोली, आलापल्ली व 
वडसा मध्ये सामूहिक वन हक्क व पेसा अंतर्गत | वडसा मध्ये सामूहिक वन हक्क व पेसा अंतर्गत 
शाश्वत बांबू व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी | शाश्वत बांबू व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत | खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. आहे. 
गि डॉ.देवराव होळी, | अध्यक्ष | डॉ.देवराव होळी, | अध्यक्ष 
विधानसभा सदस्य विधानसभा सदस्य 
२ मुख्य वनसंरक्षक | सदस्य 
(प्रादेशिक) गडचिरोली २ श्री. कृष्णा गजबे, | सहअध्यक्ष 
3 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | सदस्य विधानसभा सदस्य 
जिल्हा परिषद, ३ | मुख्य वनसंरक्षक | सदस्य 
गडचिरोली (प्रादेशिक) गडचिरोली 
४ । प्रकल्प अधिकारी, | सदस्य ४ | मुख्य कार्यकारी | सदस्य 
एकात्मिक आदिवासी अधिकारी, जिल्हा 
विकास प्रकल्प परिषद, गडचिरोली 
५ | उप वनसंरक्षक, | सदस्य ५ | प्रकल्प अधिकारी, | सदस्य 
गडचिरोली एकात्मिक आदिवासी 
६ । विभागीय वन अधिकारी | सदस्य विकास प्रकल्प 
दक्षता, गडचिरोली वनवृत्त | सचिव ६ | उप वनसंरक्षक, | सदस्य 
गडचिरोली 
७ | विभागीय वन अधिकारी | सदस्य 
दक्षता, गडचिरोली | सचिव 
वनवृत्त 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः लवेसू-२०२३/प्र.क्र.११४/फ-९ 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१११२०००१५७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHYAMSUNDER IRWANT MALGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
S H YA M S U N D F R AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ef2c6b857632ff880249d5f92 1 98ae32126a3ed41118e 
£32¢8c38665682a38cd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D0D1C6394AC68524C2C3 1447373F 198531010 
| RWA NT MA LG F C22292066BA4CF4FC2F1928365D, cn=SHYAMSUNDER 
IRWANT MALGE 
Date: 2023.12.11 12:00:54 +05'30' 
(281. इ. माळगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर. 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षण, लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
५. निवड नस्ती, फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


